भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२०-२१या वर्षात 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी खर्च 
करण्यासाठी मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक: अनौसं-२०२०/प्र.क्र. ८३/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑक्टोबर,२०२०. 


ज्ञापन : 

आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे 
की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांसाठी सन 
२०२०-२१या वर्षातील अर्थसंकल्पित निधीपैकी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे, याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे: 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब  अर्थसंकल्पित खर्च करण्यासाठी मान्यता 
आंबेडकर सामाजिक विकास निधी देण्यात येत असलेला निधी रुपये 
योजना झोपी 
eal 2 3 i 
- २२२५, ५०,००,००० ४,१०,००० 
२७, लहान बांधकामे (अक्षरी रुपये (अक्षरी रुपये एकेचाळीस कोटी 
क ec पांचशे कोटी फक्‍त) 
फक्‍त) 
2. सदर निधी, कार्यारंभ आदेश दिलेल्या व सुरु असलेल्या कामांसाठीच उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातीळ रकाना ४मधीळ निधी खर्च करावा. सदर 
निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता शासनास सादर 
करण्यात यावे. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अनौसं-२०२०/प्र.क्र. ८३/अजाक 


५. शासन परिपत्रक; शासन निर्णय व शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, अनुक्रमे 
दिनांक १६ एप्रिल आणि ०४ व १४ मे,२०२०मधीळ नमूद केलेल्या प्रत्येक बाबीची पूर्तता झालेली 
आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


g. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन 2020-297 
वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 

मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 

अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 

(०४ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (09) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 
२७, लहान बांधकामे 
२२२५॥-०८५ 


७. नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्च करताना शासन परिपत्रक; शासन निर्णय व शासन निर्णय 
शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, अनुक्रमे दिनांक १६ एप्रिल आणि ०४ व १४ मे,२०२०मधील बाबींची पूर्तता 
करण्याची दक्षता घ्यावी. सदर योजनेचा निधी वितरीत करताना आयुक्‍त, समाज कल्याण 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन राहून निधी 
वितरीत करावा. 


८. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौसं क्र. ४८८/२०२०/ व्यय-१४, 
दिनांक ३० सप्टेंबर,२०२० या अनौपचारीक संदर्भान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२०१०१३११०९२२९९२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil D Sardar 
IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social 


: C=IN, "४ 
e Justice and Special Assistance Department, 

S U Nn | | D Sa rd a [| postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1 Sbc62ef9206ece42981 
aab126657128d7cadca447533, cn=Sunil D Sardar 
Date: 2020.10.13 11:10:54 +05'30° 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अनौसं-२०२०/प्र.क्र. ८३/अजाक 


२. सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 

३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

४. मा. मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. उप मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

६. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

११.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१२.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१३.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१४.संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१५.सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१६.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

१७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१९.वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 

२०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

२१.निवड नस्ती /अजाक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


